दुग्धव्यवसाय विकास विभागांतर्गत बंद 
पडलेल्या व बंद पडण्याची sea 
असलेल्या शासकीय दूध योजना व 
शितकरण केंद्रे खाजगी-सार्वजनिक सहभाग 
(PPP) तत्वावर पुर्नजिवित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदुम १३१७/ प्र.क्र.१२६ /पदुम-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ एप्रिल ,२०१८. 
वाचा :- 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र.पदुम-२०१७/प्र.क्र.१२६/पदुम-९, 
दि.२८/११/२०१७. 
प्रस्तावना :- 


दुग्धव्यवसाय विभगातंर्गत बंद पडलेल्या व बंद पडण्याची AIA असलेल्या दूध 
योजनांचे पीपीपी तत्त्वावर (Public Private Partnership) पुनरुज्जीवन करण्यासाठी 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१७/०९/२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये विहित 
केलेल्या प्रक्रियेव्दारे तज्ञ सल्लागाराची नियुक्‍ती करण्यास दि.२८/११/२०१७ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय 
क्र. PPP २०१४/७.३.१९/57, दि.१७ सप्टेंबर, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयाची मुदत 
संपूष्टात आल्यानंतर पीपीपी प्रक्रियेव्दारे तांत्रिक सल्लागाराच्या नियुक्‍तीस पुढील 
मुदतवाढ दिल्याचे आढळून आलेले नाही. त्यामुळे दि.१७ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन 
निर्णयान्वये तांत्रिक सल्लागाराऐवजी ई-निविदा प्रक्रियेव्दारे तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्‍ती 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधिन होते. 
शासन निर्णय:- 

दुग्धव्यवसाय विकास विभागांतर्गत बंद पडलेल्या व बंद पडण्याची शक्‍यता 
असलेल्या शासकीय दूध योजना व शितकरण केंद्रे खाजगी सार्वजनीक सहभाग 
(पी.पी.पी.) तत्वावर पुनरुज्जीवीत करण्यास व विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन 
अहवाल सादर करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची ई-निविदा प्रक्रियेव्दारे नियुक्‍ती 
करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदुम १३१७/ प्र.क्र.१२६ /पदुम-९ 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/////.॥१॥9॥/95॥[॥9.90०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०१८०५०२१७२५०९२००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


bd Digitally signed by Kiran V Kurundk 
Kiran V or 
gricult d ADF, postalCode=400032, 
=Maharash 

2.5.4.20=6f89b7a82db2238fb7337a9a9b8e00b9c1a35b 
K U i U a) d ka i 509d 1f6850ddcc783bdb12090f, cn=Kiran V Kurundki 

Date: 2018.05.02 17:28:50 +05'30 

(किरण कुरुंदकर) 


सचिव (पदुम) महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.मुख्य सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. प्रधान सचिव (वित्त विभाग). 

४. प्रधान सचिव (नियोजन विभाग). 

५. प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग). 

६. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग). 

७. आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास विभाग,मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ मुंबई. 

९. मा.मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव . 

१०. मा.राज्यमंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव. 

११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


